वाचा :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
तालुका क्रीडा संकुलांना अनुदान 
वितरीत करणेबाबत- लेखाशिर्ष 
(२२०४-१७९२) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.: ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३०. 
दिनांक :०६ मार्च, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र.ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१, 
दिनांक ०२ मार्च, २०२३. 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.३ वरील परि.क्र२ व सदर शासन निर्णयासोबतचे 
परिशिष्ट--अ खालीलप्रमाणे सुधारीत केल्यानुसार वाचण्यात यावे:- 


परि.क्र. 


पूर्वीचा परिच्छेद क्र.२ 


सुधारीत परिच्छेद क्र.२ 


2. 


क्रीडा संचालनालयाने संदर्भ क्र.१० येथील 
दिनांक १०.०२.२०२३ च्या पत्रान्वये सन 
२०२२-२३ साठीच्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून उर्वरित तालुका क्रीडा 
संकुलांना निधी वितरीत करण्याची विनंती 
केली आहे. त्याअनुषंगाने मागणी क्र.ई-३, 
(१०)(०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना 
(कार्यक्रम, ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४-१७९२ या 
लेखाशिर्षाखाळीळ रु.६५००.०० लक्ष 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून, सोबतच्या 
परिशिष्ट-अ मधीळ १७ तालुका क्रीडा 
संकुलांना निधी उपलब्धतेनुसार त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविण्यात आल्यानुसार एकूण 
रु.९००.०० लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


क्रीडा संचालनालयाने संदर्भ क्र.१० येथील 
दिनांक १०.०२.२०२३ च्या पत्रान्वये सन 


२०२२-२३ साठीच्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून उर्वरित तालुका क्रीडा 


संकुलांना निधी वितरीत करण्याची विनंती 
केली आहे. त्याअनुषंगाने मागणी क्र.ई-३, 
(१०)(०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना 
(कार्यक्रम, ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४-१७९२ या 
लेखाशिर्षाखाळीळ रु.६५००.०० लक्ष 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून, सोबतच्या 
परिशिष्ट-अ मधीळ १७ तालुका क्रीडा 
संकुलांना निधी उपलब्धतेनुसार त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविण्यात आल्यानुसार एकूण 
रु.८७९.०० लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२३०३०६१८०६५८८५२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


RANSING 00000 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
सोबत: सुधारीत परिशिष्ट-अ. क कख a eam 
(रणसिंगडेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , मुंबई. 

६. मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

८. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०.संबंधित जिल्हाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
१२.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१३.संबंधीत उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा संचाळनालयामार्फत) 
१४.संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनामार्फत) 

१६.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१७.संबंधित वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१८.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१९.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ताक्रीसं-१४२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१ 


(शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.ताक्रीसं-१४२२३/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१, दिनांक of मार्च, २०२३ सोबत जोडलेले परिशिष्ट) 


तालुका क्रीडा संकुलांची यादी- 
सुधारित परिशिष्ट-अ 
मान्यता 
अ.क्र. | तालुका क्रीडा संकुल तितक र) — 
7: |ंदाजपत्रकीय| facta निधी 
eae (रु.लाखात) 


es ३इ॥० ७ 
a 
[88 
काहा 
काजा 


- कुलाबा,अ-बाड ieee — 
जि.मुंबई शहर ; 
औंढा-नागनाथ, 
जि हिंगोली ३९९ .९४ 900,00 ५०.०० 


qoamr geet [eR 
दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग १३८.९१ ३५.१४ 
aria, जि.जळगाव [We 


१७ । धरणगांव, जि. जळगांव ५९४.७७ १००.०० ५०.०० 


एकूण- रुपये ८७९.०० 


(अक्षरी रुपये आठ कोटी एकोणऐंशी लक्ष फक्त) 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


RA N 5 | N G DN: CN RANSING ANANDRAO DERE, C IN 
ANANDRAO DERE atnoseontsceranment 0 
Date: 2023.03.06 18:22:34 +05'30 
(रणसिंग डेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


[ष्ठ ३ पैकी ३ 


